यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर व दारव्हा 
तालुक्यातील अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.८६ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६ जून, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र.का२(२)/दर्जोन्नती/२०१९/१९३९, दि.०९/०५/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावजी यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर व दारव्हा तालुक्‍यातील अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून 
रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
तसेच जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी सदर रस्ते Sola करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर 
तसेच जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांचा ठराव विचारात घेऊन यवतमाळ जिल्ह्यातील खालील रस्ते 
ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.८६ /नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी. 
hae मोझर (इजारा)ते हिवरी Bra । ०/०० ते २/५०० । 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६४ 
RA पर्यत रस्ता. 
२. कामठवाडा लिगा ग्रामा १७२ । ०/०० ते ३/५०० | ३.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६५ 
ला जोडणारा जांभोरा 
रस्ता.(नांदगव्हाण सिमेमधुन 
जांभोरा जाणारा ) 
३. ढवळसर ते बानायत रस्ता. ०/०० ते २/५०० | २.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६६ 
४. ब्रम्ही ते जांभोरा रस्ता. o/ood २/५०० । २.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६७ 
षु. वडुळ ते पाथ्रडदेवी रस्ता. ०/०० ते २/५०० | २.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६८ 
६. गाजीपुर ते बोरी गोसावी ०/०० ते १/५०० | १.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६९ 
रस्ता. 
७. महागांव अकोला (खेड) रस्ता. | ०/०० ते ३/०० । ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७० 
८. महागांव वडगांव पांदन रस्ता. | ०/०० ते ४/०० ।४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७१ 
९. ग्रामा क्र.१५७ (सावंगी करमळा) | ०/०० ते १/०० १.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७२ 
ला जोडणारा वागद (खु. 
रस्ता. 
hag पाथ्रडदेवी ते करमाळा रस्ता. । ०/०० ते ४/०० । ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७३ 
aa .| १. | उचेगांव ते महातोली रस्ता. ०/०० ते ६/०० । ६.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७४ 
१२. ।रा.मा.क्र.२९०ला जोडणारा | ०/०० ते १/०० ।१.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७५ 
महागांव (कमलेश्वर मंदीर ते 
वागद कडे जाणारा) रस्ता. 
१३. | रामगांव (हरू) ते मांगला ते ०/०० ते ७/०० | ७.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७६ 
खोपडी (खु.) रस्ता. 
१४. । देहली निंबा जोड रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७७ 
१५. । बोथगव्हाण ते निबा रस्ता. ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७८ 
१६. ।रा.मा.२८२ला जोडणारा ०/०० ते १५०० ।१.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७९ 
रस्ता. 
१७. ।]ोलोडी ते दुधगांव रस्ता. ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१८० 
१८. । जवळगाव ते पिपंळगाव रस्ता. | ०/०० ते २/५०० R.4oo कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१८१ 
१९. | उमरी तेटाकळी रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१८२ 
२०. | देऊळगांव ते पळशी रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१८३ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.८६ /नियोजन-२ 


२१. | डोल्हारी देवी ते साखर रस्ता. | ०/०० ते ४/५०० | ४.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१८४ 

२२. । ]ोद्री पाळोदी रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१८५ 

२३. | इजिमा ८ला जोडणारा ०/०० ते १/०० १.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१८६ 
तळेगाव (मैस्कमाय मंदीर 
पासून) रस्ता. 

२४. | WAT ५८ला जोडणारा ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१८७ 
मानकिन्ही जोड रस्ता (वरझरी 
सिमेपर्यंत) 

२५. | मानकिन्ही ते कारली सिमेपर्यंत | ०/०० ते ५/५०० | ५.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१८८ 
रस्ता. 

२६. । इरथळ ते कोलवाई रस्ता. ०/०० ते ३/५०० | ३.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१८९ 

२७. । कुर्‍हाड खु. ते जनुना शिव ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१९० 
पर्यंत रस्ता. 

२८. रामगांव ते दिघी शिव पर्यंत ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१९१ 
रस्ता. 

२९. | Held केझारा बु .रस्ता. ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१९२ 

३०. | सोनवाढोणा ते सिंगळडोह ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१९३ 
रस्ता. 

३१. ।उत्तरढोणाते खुटाफळी रस्ता. | ०/०० ते ६/०० | ६.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१९४ 

३२. | लोणाडी ते खुटाफळी रस्ता. | ०/०० ते ३/०० | 3.00 fee At. | ग्रामीण मार्ग-१९५ 

३३. | मंगरूळ ते उमरविहीर रस्ता. | ०/०० ते ३/०० । ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१९६ 

३४. | चिखली कान्होबा ते आळेगांव =| ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१९७ 
रस्ता. 

३५. | CHa कुऱहेगाव रस्ता. ०/०० ते ३/००  । ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१९८ 

३६. | CH TAR रस्ता. ०/०० ते २/५०० | २.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१९९ 

३७. | माणिकवाडा ते कुभांरपिंड o/ood ४/०० ।४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२०० 
रस्ता. 

३८. । मालखेड (बु. ते ग्रामा १०७ ला | ०/०० ते ४/०० । ४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२०१ 
जोडणारा रस्ता. 

३९. | इद्रढाणा ते मुकोंदपुर रस्ता. । ०/०० ते २/५०० | २.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२०२ 

Yo. | इद्रढाणा ते फत्तापुर रस्ता. ०/०० ते २/५०० | २.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२०३ 

४१. | फुबगांव ते बानगांव रस्ता. ०/०० ते ३/०० | 3.00f A. | ग्रामीण मार्ग-२०४ 

४२. | लंकेनाथ ते पाथ्रड (भारड) ते । ०/०० ते ३/०० । ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२०५ 
ग्रामा ला जोडणारा रस्ता. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.८६ /नियोजन-२ 


४३. | पाथड गोळे ते लोणी रस्ता. ०/०० ते ३/५०० | ३.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२०६ 
४४. | खरबीते घारेफळ रस्ता. ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२०७ 
४५. | चिकणी ते आजनी रस्ता. ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२०८ 
vg. | CHA शिरसगांव रस्ता. ०/०० ते ३/०० | 3.00f AT. | ग्रामीण मार्ग-२०९ 
४७. | घारेफळते पारघी तांडा रस्ता. | ०/०० ते २/५०० | २.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२१० 
४८. । उमरठाते लोही रस्ता. ०/०० ते ५/०० । ५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२११ 
४९. ।परजनाते खळना सस्ता. ०/०० ते ७/०० | ७.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२१२ 
एकूण १६१.०० कि.मी 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील यवतमाळ जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 


रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६१.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६६५९.६२०--१६१.००) म्हणजेच 
६८२०.६२० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२६१२३४२१५२१८ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swaroop Tukaram Raipure 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
S W a ro (0 p Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a 
és 322ed2dcfb496a3a97175, 
serialNumber=427875b948dcfc3f94a33993F9f923cb42f66fbO 
Tu ka fa aa Ra | p (1 re e5e2c213e8a174114e57cc46, cn=Swaroop Tukaram Raipure 
Date: 2019.06.26 12:43:57 +05'30' 
(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवममाळ (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 

विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करण्यात यावा. 

तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यवतमाळ. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


te} 
षु 
& 
9 
¢ 


8 


व हला य ल. वट आटे 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


